नव्याने स्थापित जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, 
अहमदनगर जि. अहमदनगर करीता कार्यालय 
प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२२/ प्र.क्र. १३/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, ए विंग ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 
ळेोाकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ४ मार्च, २०२२ 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा. नि. क्रमांकः पदनि-२०१८/ प्र.क्र.१८५/ आ-४,दि. ०६.०६.२०१९ 
२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालय(राज्यस्तर),मुंबई यांचे क्रं.संआसे /राज्यस्तर : कक्ष-३/टे- 
७/जिल्हा स्री रुग्णालय. अहमदनगर आहरण व संवितरण /नस्ती क्रमांक ७५/८७२/२२, 
दि.२०.१.२०२२ चे पत्र 
प्रस्तावना 
जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर या रुग्णालयाकरीता उपरोक्त दि. 
०६.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र. २ नुसार प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर रूग्णालयाकरीता कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय- 
जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर या रुग्णालयाकरीता “वैद्यकीय 
अधिक्षक गट-अ (वर्ग-१)” या मंजूर पदास कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून या शासन 
निर्णयान्वये घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- 2022/ प्र.क्र.१३/ आरोग्य-३ 


सदर शासन निर्णय १७ एप्रिल, २०१५ च्या शा.नि.न्वये प्रसिद्ध वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका नियम 
क्र. २ नुसार प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ 
क्र. २८/२२/को.प्र.५, दि. ०१/०२/२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५/५/.॥॥0॥१9॥॥9.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०२१२४३१००२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


द Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al eS h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1] Health Department 
Kad am Patil Date: 2022.03.04 15:00:15 


+05'30' 


(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
३. संचालक -१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
६. वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, अहमदनगर. 
८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अहमदनगर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 


१०. निवडनस्ती ( आ-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


